निरीक्षक (गट-ब), राउशु, यांच्या 
पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- इएसटी-१२१८/प्र.क्र.९९/ राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-३१ मे, २०१८. 


वाचा :- गृह विभाग, शासन आदेशा क्रमांक- इएसटी-१२१८/प्र.क्र.९९/ राउशु-१, दि. १९.०५.२०१८. 


आदेशा : 

संदर्भाधीन दि. १९.०५.२०१८ च्या शासन आदेशान्वये स्तंभ २ मधील अधिकाऱ्यांची बदली 
स्तंभ ३ मध्ये दाखविण्यात आलेल्या ठिकाणी करण्यात आली आहे. आता, सदर अधिकाऱ्यांच्या 
विनंतीनुसार व प्रशासकीय तथा कौटुंबिक कारणास्तव त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणामध्ये अंशत: 
बदल करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
1 १_| २ ३ 8 
baal severe ।मे. माणगंगा स.सा.का., | मे.कुभी स.स.का., कोल्हापूर 
सांगली 
२. श्री. ए. जी. सीमा तपासणी नाका, | भरारी पथक-२, पुणे 
बिराजदार सोलापूर 
३. श्री. सुभाष एन. घुले । पंढरपूर, सोलापूर माळेगाव स.सा.का., पुणे 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५, मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वमान्यतेने 
सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत . 

३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली नंतरच्या 
पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व 
कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता आयुक्‍त, राउझु यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे 


अ) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. बदली झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे काम 
न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१८/प्र.क्र.९९/ राउशु-१ 


ब) संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 
कार्यमुक्त केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
त्वरीत कळवावे. 


४. बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


दष. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५३११८२३०५६८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
rnment Of Mi 


e ee DN: c: shtra, ou=Home: 
S h iva J | 8 a b UlraO ==" alCode=400032, st-Maharashtra, 
2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e 1 34f0 
43fb205f2e97595f145aaf4d73, 
erialNumber=b5ccfce8750c2a4b3 1ad76a42c0094dcbc 


s 
C h a Va n 6383432796 19496c6858859c8594, cn=Shivaji 
Babi Chi 


urao Chavan 
Date: 2018.06.01 10:33:49 +05'30' 


(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

३) विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, कोकण विभाग, पुणे (मार्फत आयुक्त, राज्य 
उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 

४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व राउशु-३, गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

७) संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 

८) निवडनस्ती (राउझु-१). 


